अँड. अवधूत चिमलकर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

YAM. गु.अ.वि. गु.र.क्र. २६/२०२१ (मालवणी पोलीस 
स्टेशन, मुंबई गु.र.क्र.१०३/२०२१ या गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या मा. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, ३७ 
वे न्यायालय, एस्प्लेनेड, मुंबई या न्यायालयातील 
कामकाजाकरिता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१९३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ एप्रिलळ,२०२२. 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.७६/डी-१४, 

दि. २०.१२.२०२१. 
शासन निर्णय :- 

WAM. गु.अ.वि. गु.र.क्र. २६/२०२१ (मालवणी पोलीस स्टेशन, मुंबई गु.र.क्र.१०३/२०२१) 
या गुन्हयातून उद्भवलेल्या मा. अतिरिक्‍त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, ३७ वे न्यायालय, 
एस्प्लेनेड, मुंबई येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी संदर्भान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त अँड. अवधूत चिमळकर यांना खालील प्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी----- W.84,000 (रूपये पंचेचाळीस हजार फक्त) 

विचारविनिमय फी / प्रतितास.....रु.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 

(कमाल मर्यादा रु.५०,०००/- फक्त) 

तसेच सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अवधूत चिमलकर यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे 
प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची 
दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्त / पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशिर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१२२१/प्र.क्र.२६६/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि.१२.०७.२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०४२९१२०७०२७१२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 


Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२) पोलीस सह आयुक्त (का. व सु, मुंबई. 

३) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,मालवणी पोलीस ठाणे, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 

५) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) अँड. अवधूत चिमलकर, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७ रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, 
मुंबई -९०० ००१ 

८) कार्यासन अधिकारी (का-१४/अ? शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०)निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


